बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non-SCS) 
भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या 
शिफारशीसाठी पात्रता निकष (Benchmark 
Criteria) विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-१३१९/प्र.क्र.२६५ /२०१९/दहा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३.०९.२०१९. 


संदर्भ:- 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अरजा-२४०२/२५/सेवा-८, दि. ०७.१०.२००२, 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एआयएस-१३१०/प्र.क्र.५६३/२०१०/दहा, 
दि.०७.०९.२०११, 

३) केंद्र शासन कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. १४०१५/३०/ 
2094-AIS-l, दि. २०.०३.२०१५. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र. एआयएस १३१६/प्र.क्र.५४/२०१६/दहा, 
दि.०८.०२.२०१६. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एआयएस १३१७/प्रक्र.४५/२०१७/दहा, 
दि.०४.०२.२०१७ आणि तद्‌नुषंगिक समक्रमांकित दि.२३.०२.२०१७ आणि दि.१९.०४.२०१७ ची 
शुध्दीपत्रके. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एआयएस १३१८/प्र.क्र.३२/२०१८/दहा, 
दि.२०.०१.२०१८ 

७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एआयएस १३१८/प्र.क्र.३२/२०१८/दहा, 
दि.२८.०२.२०१८ चे शुध्दीपत्रक. 

८) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एआयएस १३१९/प्र.क्र.२६५-भाग-१/२०१९/दहा, 
दि.०९.०७.२०१९. 

९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एआयएस १३१९/प्र.क्र.२६५-भाग-१, 
दि.१०.०७.२०१९. 

१०)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एआयएस १३१९/प्र.क्र.२६५-भाग-१, 
दि.१६.०८.२०१९. 

प्रस्तावना- 


सन २०१८ च्या निवडसूचीसाठी बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने 
नियुक्तीसाठी संघ लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस करण्याकरीता समक्रमांकित दिनांक १०.०७.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये पात्रता निकष (Bench Mark Criteria) विहीत करण्यात आले आहेत. तसेच समक्रमांकित 
दिनांक १६.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून सामान्य प्रशासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-१३१९/प्र.क्र. २६५/२०१९/दहा 


विभागाकडे विहित निकष पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यास दिनांक २३.०८.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली. 

दरम्यान उपरोक्त प्रकरणी प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा सर्वकष विचार करुन झासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: - 
समक्रमांकित दिनांक १०.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील 
“ प्रत्येक यंत्राळयीन TOTP विथागाने सदर विभागाअंतर्यतच्या प्रत्येक सेवेतील (GATT TINT T 
विथाग अधिसुचना क्र: एआयपएस-१३१९/प्र क्र:२६५-धाग-१/२०१९/दह7 दिनांक ०९.०७.२०१९ अन्वये विहित 
केलेल्या उप्येक्त अक्र. आ, J, को व डो येथीळ पात्रवा धारण करणार्‍या; प्रत्येकी कमाल 20 अधिकाऱयांच्या 
नावांचा प्रस्ताव (संबंधित अधिकाऱयांच्या लेखी इच्छुकतेसहा या (PAIR पाठवावा. असा प्रस्ताव पाठविताना 
ज्या अधिकाऱयांच्या १० गोपनीय अगिळेखांपैळी (PAT ९ गोपनीय अगिलेख AGPC FHA आहेत असा 
सेवाज्येष्ठ अधिकारी वगळता जाणार नाही याची संबंधित TRAPS विथागाने दक्षता घ्यावी. THT गोपनीय 
अहवालांची गणना करताना CAS कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी”. 
याऐवजी 
“ प्रत्येक FATT TATA विथागाने सदर ॥विथायांतर्गतच्या प्रत्येक सेवेतील (AAT प्रहञासन 
विशाण अधिछृचना BAP एआयएस-१३१९/धर क्र:२६५-थाग-१/२०१९/दह7 /दिनांक ०९.०७.२०१९ अन्वये 
विहित केळेल्या) - ज्या सेवेत एप जिल्हाधिकारी या Veh समकक्ष असलेल्या घोषित पदावर (§ व्या वेतन 
आयोगा जुसार वेतन श्रेणी रु. 946 00-39 900 ग्रेड पे ५४४०० आणि ७ व्या वेतन HAMAR Pay Matrix $-20: 
56100-177500) सरळ सेवेने नियुक्ती करण्यात येते. त्या सेवेतील उप जिल्हाधिकारी या Tera समकक्ष 
घोषित पदावरनिवडसुचीच्या वर्षाच्या/दि.१ जानेवारी य्हणजेच/दिनांक०१.०१.२०१८ रोजी/कियान८ वर्णे पतत 
सेवा झालेल्या आणि SHAT अक्र. आ, J, को व डा येशील WAT धारण करणाऱया सर्व अधिकाऱयांच्या 
नावाचा प्रस्ताव /(यंबंधित अधिकाऱयांच्या लेखी इच्छुकतेसहा याविथागाय पाठवावा: 
तसेच ज्या सेवेतील (GATT प्रास (PUTT, अधिसुचना क्रमांक एआयएस-१३४१९/प्रक्र:२६५-भधागय- 
V2090/EEI, दिनांक ०९.०७.२०१९ अन्वये विहित केळेल्या उप जिल्हाधिकारी या vast समकक्ष 
असलेल्या घोषित पदावर (६ व्या वेतन HAM MTR वेतन श्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० आणि व्या 
वेतन आयोगा र्‍ुसार Pay Matrix S-20: 4§900-999400) सरळ सेवा आणि Telacdh या दोन्ही मायाने 
ठराविक प्रमाणात YHA करण्यात येते. त्या सेवेतील उप जिल्हाधिकारी या Veet PIPE INIT पदावर 
PASTA वर्षाच्या/दि.१ जानेवारी EAT दिनांक 09.09.2096 रोजी/कियान८ वर्णे पतत सेवा झालेल्या 
आणि SINE अक्र. आ, क, को व डा येथील TAA धारण करणार्‍या सर्व अधिकाऱयांच्या नावाचा प्रस्ताव या 
विथागास पाठविताना आरक्षण आणि सेवाज्येष्ठतेसंदर्थातील सर्व न्यायालयीन प्रकरणातील न्यायनिर्णय / 
छासन निर्णय,” Hea विचारात घेळन कोणताही सेवाज्येष्ठ अधिकारी वगळता जाणार नाही याबाबतची 
खातरजया संबंधित TATA प्रझासकीय विभागाने PRT. 
वरीळप्रयाणे TANT पाठविताना ज्या अधिकाऱयांच्या १० गोपनीय SABAH? /करिसान ९ गोपनीय 
SHIBT अत्युउत्क्ृष्ट दजाचे आहेत असा सेवाज्येष्ठ अधिकारी FIBA जाणार नाही याची संबंधित 
प्रञाासकीय विथायाने दक्षता ENA. तसेच गोपनीय अहवालांची गणना करताना खालील कार्यपध्दती 
अवलंबिण्यात यावी ” 
असे वाचण्यात यावे. 
२. दिनांक १०.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयातील उर्वरीत तरतूदी कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-१३१९/प्र.क्र. 264 /२०१९/दहा 
३. उपरोक्त परिच्छेद १मध्ये नमूद सुधारणेनुसार, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सुधारीत प्रस्ताव 
या विभागास सादर करावेत. भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या शिफारशीकरीता विहीत निकष 
पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागामार्फत, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून 
मागविण्यात यावेत. या निवड प्रक्रीयेकरीता संघ लोकसेवा आयोगाने वेळापत्रक विहित केळे असल्याने, 
त्यानुसार प्रक्रीया वेळेत पार पाडण्याच्या दृष्टीने, गुरूवार दि.१०/१०/२०१९ पर्यंत साप्रवि, कार्यासन- १० मध्ये 
प्राप्त होणारे प्रस्तावच विचारात घेण्यात येतील . 
४. उपरोक्त पात्रता निकष (Bench Mark Criteria) हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
होण्याऱ्या प्रक्रियेस भावी परिणामाने (With Prospective Effect) लागू होईल. 
ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१९०९१३१५०७१३२६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sitaram 
Janardan Kunte 
Date: 2019.09.13 16:37:36 +05'30' 


(सीताराम कुंटे) 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. महालेखापाल, मुंबई/नागपूर, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
७. सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली, 
८. सचिव, संघ लोकसेवा आयोग, नवी दिल्ली, 

९. सर्व मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, 

१०.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

११.निवड नस्ती. 


